नाटयनिर्मिती संस्थांना नवीन नाटय 
निर्मितीसाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. नासंअ ४८१८/प्र. क्र. १८/शिकाना/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. नानिअ २०१२/प्र. क्र. 
२५०/सां.का.४, दिनांक १९ जानेवारी, २०१६ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. ARIS ४८१८/प्र. क्र. 
१८/सां.का.४, दिनांक १६ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट शासन निर्णयान्वये "नाटयनिर्मिती संस्थांना नाटयप्रयोगासाठी अनुदान 
मंजूर करणे" या योजनेची सुधारीत नियमावळी तयार करण्यात आलेली आहे. प्रतिवर्षी नवीन 
नाटकाच्या निर्मितीसाठी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच नवनवीन नाटके दर्शकांसमोर 
येण्यासाठी नवीन नाटकांच्या प्रयोगांना अनुदान मंजूर करण्यात येते. उपर्निर्दिष्ट दिनांक १६ जुले, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी त्रिकुट, ठाणे या संस्थेच्या "वेलकम 
जिंदगी" या नाटकास १० प्रयोगांसाठी रुपये २,५०,०००/- अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. सदर 
संस्थेने "वेलकम जिंदगी" या नाटकाच्या २५ प्रयोगाचे पुरावे सादर केल्याने त्यांना सदर २५ नाटय 
प्रयोगांसाठी प्रयोग अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


खालील नाटयनिर्मिती संस्थेला नवीन नाटकाच्या प्रयोगासाठी रुपये ६,२५,०००/- 
(रुपये सहा लाख पंचवीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम या झासन निर्णयान्वये अनुदान स्वरुपात मंजूर 
करण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. | संस्थेचे नां : नाटकाचा | प्रतिप्रयोग | एकूण | एकूण रक्‍कम 

- संस्थेचे नांव नाटकाचे नांव ee: Ser Se 

दर्जा । अनुदान रुपये | प्रयोग रुपये 

। १. | त्रिकुट, ठाणे | वेलकम जिदगी अ २५,००० २५ ६,२५,००० 
एकूण ६,२५,००० 

2. या प्रयोजनासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण 


अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


3: सदरचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, 2204 कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
यांचे प्रचालन, (०५) (०१) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (२२०५ १६२३) ३१ 
सहाय्यक अनुदान या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः नासंअ ४८१८/प्र. क्र. १८/शिकाना/सां.का.४ 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४, परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार व या विभागाच्या विर्निदिष्ट 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, वित्त विभाग, 
दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ अन्वये परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब), ७ (३) तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील 
अट क्र. १, २, ४, ५, १० ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी या 
प्रकरणी लागू होत नाही. 


६. सदर IRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१०११५३०२२००२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.01.01 15:36:39 +05'30' 


( विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

८. महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


